वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार 
योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ करीता 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या वर्धा 
जिल्ह्यातील कामांची कार्यान्वयन यंत्रणा 
बदलणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : तांसुयो-२०२४/प्र.क्र.१३४/योजना-१ 
नवीन प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०४ ऑक्टोबर, २०२४. 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, क्रमांक: तांसुयो-२०२४ / प्र.क्र.१३४/ 
योजना-१, दिनांक २६.०२.२०२४. 
२) शासन ज्ञापन, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, क्रमांक: तांसुयो-२०२४ / प्र.क्र.४२८/ 
योजना-१, दिनांक २३.०७.२०२४. 


शासन निर्णय :- 


वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजनेंतर्गत संदर्भाधिन शासन निर्णय दिनांक २६.०२.२०२४ 
अन्वये सन २०२३-२४ करीता वर्धा जिल्ह्यातील रु.२,३०,००,०००/ (अक्षरी रुपये दोन कोटी तीस लक्ष फक्‍त) 
इतक्या रक्कमेच्या २१ कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्या आळी आहे. सदरहू २१ कामांची कार्यान्वयन 
यंत्रणा “सार्वजनिक बांधकाम विभाग” करण्यास याद्वारे शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


2. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५"१/.॥8॥8॥/०9॥॥8.9०५.॥॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४१००४१८५४०६११३४ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by MAHESH VAMAN SARA\ 

M A H E S H DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OTHER 
BACKWARD BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=d0fd8a6eb797ea40ee23585844bb6560f906ef8 1c2815952764 
44d546ca36145, postal 


\Code=400032, st=Mah 
ber=F69F 7D02E8869F5B3A4C2BBA9895589FF307B9C66DE7 
51750FC9831B49A017CO, cn=MAHESH VAMAN SARAN! 
2024.10.04 18:40:08 +05'30' 


(म.वा.सारंग) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


Co 


शासन निर्णय क्रमांक : तांसुयो-२०२४/प्र.क्र.१३४/योजना-१ 


६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

७. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

८. मा. उप मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९. मा. मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.प्रधान सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
११. जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, वसंतराव नाईक तांडा/वस्ती सुधार योजना, वर्धा. 
१२.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, वर्धा. 

१३.संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 

१४.महाळेखापाल महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर. 
१५.उपसंचाळलक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग (प्रादेशिक), नागपूर. 
१६.सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, वर्धा. 

१७.जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, वर्धा. 

१८.जिल्हा कोषागार अधिकारी, वर्धा. 

१९. Hear परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा व निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

२०. उप सचिव (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२१. उप सचिव (का-१४१३) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२२. उप सचिव (व्यय-१४) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२३. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२४.निवडनस्ती (योजना-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


